महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्र. पूरक-०५१ ९/प्र.क्र.१२ ६/पोल-७ ‘ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक ०५ डिसेंबर २०१९. 


विषय :- चालू वित्तीय वर्षात (सन २०१९-२०), गृह विभाग-मागणी क्रमांक बी-१, २०५५, 
पोलीस, ०० १०८, राज्य मुख्यालय पोळीस, (०२) शहर WA, (०२)(०१) शहर 
पोलळीस-आस्थापना (दत्तमत) (अनिवार्य) (२०५५००९७), २७ लहान बांधकामे, या 
लेखाशीर्षाखाली मंजूर पूरक अनुदान खर्च करण्याबाबत. 


संदर्भ :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१९/ प्र.क्र.९२/ अर्थ-३, दिनांक 

०८..०७.२०१९. 

२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. पूरक-२०१९/ प्र.क्र.९३/ अर्थ-३, दिनांक 
०९.०७.२०१९. 

३) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. १३०/ पोआ/ कक्ष-१४/ 
अर्थसं-५/ पु.मा./ १९, दिनांक २४.०५.२०१९. 

४) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. कक्ष-८(१४)/ २०६/१९, 
दिनांक १९.०९.२०१९. 


ज्ञापन. 


महाराष्ट्र (द्वितीय पुरवणी) विनियोजन अधिनियम, २०१९ (सन 2099 वा यहा आधि. 
क्र.९) द्वारे गृह विभाग-मागणी क्रमांक बी-१, २०५५, पोलीस, oo १०८, राज्य मुख्यालय 
पोलीस, (02) शहर पोलीस, (0209 शहर पोलीस-आस्थापना (दत्तमत) (अनिवार्य) 
(२०५५००९७), २७ लहान बांधकामे, या लेखाञ्ीर्षाखाली चालू वित्तीय वर्षात (सन २०१९-२०) 
रु.३५,००,००,०००/- इतके पूरक अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. त्यापैकी ६० टक्के 
रक्‍कम म्हणजे रु.२१,००,००,०००/- हे WAH आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांना अथसंकल्पीय 
अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणालीद्वारे वितरण करण्यात आला आहे. 


२. उक्त रु.२१,००,००,०००/- (eye एककीस कोटी फक्त हा निधी पोलीस आयुक्त, 
बृहन्मुंबई, यांच्या आस्थापनेवरील इमारतींच्या दुरुस्तीची, सक्षम wera प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान केळेळी, कामे करण्यासाठी खर्च करण्यास, पुढील अटींवर, याद्वारे, मंजुरी 
देण्यात येत आहे:- 


१) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांनी कामांचे प्राथम्य ठरवून काम निहाय निधी वाटप 
करावा. अशा कामांचे प्राथम्य ठरवताना प्रथम पूर्ण कामे, मग अपूर्ण कामे व त्यानंतर 
नवीन कामे, हा अग्रक्रम लक्षात घ्यावा. 


2) वित्तीय साधनसंपत्तीचा विरळ प्रसार (Thin spreading of financial resources) होणार 
नाही याची काळजी घ्यावी. 


शासन ज्ञापन क्र. पूरक-०५१९/प्र.क्र.१२ ६/पोल-७ 


३) महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका यांमधील 
नियमांचे अनुपालन करण्यात यावे. 


४) उक्त निधीचे उपयोजन प्रमाणपत्र शासनास (गृह विभाग) सादर करणे बंधनकारक 
राहील. 


३. याद्वारे असे प्रमाणित करण्यात येते की,- 
१) उक्त लेखाशीर्षखाली कोणतेही संक्षिप्त देयक (Abstract 11) प्रलंबित नाही. 


२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१९/ प्र.क्र.९२२/ अर्थ-३, दिनांक 
०८.०७.२०१९, यामधील परिच्छेद ७ व उक्त परिपत्राकाचे परिशिष्ट यांमधील अटींची 
सर्वसाधारणपणे पूर्ती झाली आहे. 


४. हेशासन ज्ञापन, अनौपचारिक संदर्भ, वित्त विभाग, क्र. 346/ २०१९/ व्यय-७, दिनांक 
२५.१०.२०१९, sad मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


द. हे शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९१२०५१७१९४१४१२९ असा 
आहे. हे शासन ज्ञापन डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SWAPNIL GOPAL 8015६ 


DN: c=IN, her 
2.5.4.20=c6a6e7cad855fc787a96e36f1 1fbc87a9f66cfd9bad01 184493f27 


35ad885627, postalCode=400032, street=: 
FLOOR,MANTRALAYA,MADAME CAMA MARG,MUMBAI. 


serialNumber=8538cd 1e408948f7d025537d5f6589bd8958d1b95322e6 
6d2ccSedf89ad0d79. HOME DEPT, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, cn=SWAPNIL GOPAL BORS| 
Date: 2019.12.05 17:22:38 +05'30 


(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
पोलीस आयुक्त, 
बृहन्मुंबई. 


प्रत- 

१) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

३) प्रधान महा लेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
४) कार्यासन अधिकारी (अर्थसं.-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५) कार्यासन अधिकारी (अर्थ-३), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६) निवड फाईल (पोळ-७). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


